आदिवासी विकास विभागांतर्गत अपर 
आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व 
ए.आ.वि.प्र, कळवण अंतर्गत गोदावरी 
शिक्षण मंडळ, नाशिक व्दारा संचलित 
अनुदानित आश्रमशाळा शोरी, ता. देवळा, 
जि. नाशिक या आश्रमशाळेस शौक्षणिक 
वर्ष सन २०२४-२५ पासून श्रेणीवाढ करुन 
इयत्ता८ वी ते १०वी चे वर्ग सुरु करण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११/का.११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अआझ्ा-२०१९/प्र.क्र.१०२/का-११, 
दिनांक : ११ जून, २०१९. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आआझा.२०१९/प्र.क्र.१४८/का.११, दि. 
२०.०९.२०१९. 
३. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआझा-२०२२ 
/प्र.क्र.३६ /का ७ (9)/248, दि. ५ मे, २०२२. 
४. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२२/प्र.क्र.८५/का-११ 
(३)/६११९, नाशिक, दिनांक १४/१२/२०२२. 
५. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा- 
२०२२/प्र.क्र. ७८/का ७ (१)/७१४, दि. ३० जानेवारी, २०२३. 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआझ्ञा - २०२३ /प्र.क्र.९१/का.७ (१/ 
८३५९, दि.१२ डिसेंबर, २०२३. 
७. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या 
हेतूने शासनाने सन १९७२-७३ पासून “आश्रमशाळा समूह” योजना सुरु केली या योजनेंतर्गत सध्या 
स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून त्यापैकी ५८ 


प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ली ते ७ वी) व ३३२ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 


शासन निर्णय क्रअआश्ा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का.११ 

१ली ते १० वी) सुरु आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न १६६ कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता १ 
ली ते १२ वी) सुरु आहेत. सन २०२४-२५ या शौक्षणिक वर्षापासून १७ अनुदानित प्राथमिक 
आश्रमशाळांमध्ये इ. ८ वी ते इ. १० वी पर्यंत श्रेणीवाढ करणे व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना 
संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञान शाखा) मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. 
मंत्रिमंडळाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाव्दारा संचलित १७ अनुदानित 
प्राथमिक आश्रमशाळा व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करण्याच्या विभागाच्या 


प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने यासंदर्भात शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
कळवण यांच्या अंतर्गत गोदावरी शिक्षण मंडळ, नाशिक व्दारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळा at, 
ता. देवळा, जि. नाशिक या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून श्रेणीवाढ मंजूर 
करुन इयत्ता ८ वी ते १०चे वर्ग सुरु करण्यास तसेच यासाठी आवश्‍यक तद्‌नुषंगिक पदनिर्मिती व अनुज्ञेय 
अनुदानावरील खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. आश्रमशाळेस मंजूर करण्यात आलेल्या इयत्ता ८ वी 
ते १० या वर्गाकरीता आवश्‍यक पदनिर्मिती तसेच तद्‌नुषंगिक पदनिर्मिती व अनुज्ञेय अनुदानावरील खर्च 
यास सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून संस्थेस खालील अटी-शर्ती 


लागू राहतील. 


१. गोदावरी शिक्षण मंडळ, नाशिक या आश्रमझ्ञाळेसंदर्भात श्रेणीवाढीचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर 
श्रेणीवाढीचे वर्ग तात्काळ सुरु करावेत. वर्ग सुरु केल्यानंतर ३० दिवसांचे आत आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 


आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण यांना कळविण्यात यावे. 


२. शौक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून इयत्ता ८ वी, शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून ९वी व 


शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ पासून इयत्ता १० वी चे वर्ग सुरु करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्र.अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का.११ 
३. श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेस अनुदानित आश्रमशाळेसाठी आश्रमशाळा संहिता 
- २०१९ मधील मानकामध्ये नमूद सर्व भौतिक सोयी-सुविधांनी युक्‍त स्वत:ची सुसज्ज इमारत 


मान्यतेपासून दोन वर्षात बांधणे बंधनकारक राहील. 

४. संस्थेने आश्रमशाळेत वर्गखोल्या व निवासाची स्वतंत्र इमारतीमध्ये व्यवस्था करावी. तसेच 
इमारतीमध्ये मानकाप्रमाणे स्नानगृहे, शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत आणि शुध्द पाण्याची मुबलक 
व्यवस्थाही उपलब्ध करून द्यावी. 

५. श्रेणीवाढीची मान्यता देण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक दर्जा उंचावणे 
आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८० टक्के 
असावा तसेच त्यापैकी किमान go टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथमश्रेणी मिळणे आवश्‍यक राहील. सदर 
आश्रमशाळेमध्ये प्रशिक्षित अर्हताकारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती नियमानुसार 


करण्यात यावी. 


६. संस्थेने शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करताना शासनाने विहित केलेल्या अटी- 
शर्ती व नियमांचे पालन करावे. विहित अर्हताप्राप्त कर्मचा-यांची नेमणुक न केल्यास संस्थेस देय 
असलेले अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. प्रकरणपरत्वे आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 
अप्रशिक्षित शिक्षक उमेदवारांची नियुक्‍ती केल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार 


नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील याची संस्थेने नोंद घ्यावी. 


७. आश्रमशाळेतील आवश्‍यक पद भरतीसाठी अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची 
मान्यता घेण्यात यावी. तसेच पदमान्यता देताना संदर्भ क्र. १ मधील नमूद शासन निर्णय दिनांक 


११.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. गोदावरी शिक्षण मंडळ, नाशिक व्दारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळा शेरी, ता. देवळा, जि. 


नाशिक या आश्रमशाळेस शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सुत्रानुसार अनुदान अनुज्ञेय राहील. 


९. संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळासाठी 'आश्रमशाळा संहिता' तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित 


केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन करावे. 


१०. प्रत्येक वर्गात कमाल ४० निवासी व १० बहिस्थ विद्यार्थी असावेत. सर्व निवासी विद्यार्थी हे 


अनुसूचित जमातीचे असतील. 


IR निर्णय क्रअआज्ा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का.११ 
११. शासनाने विहित केलेल्या अटी, ae व नियमांचे पाळन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 
उपरोक्‍त आश्रमशाळेबाबत गैरव्यवहार/गैर व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी आल्यास संस्थेच्या 
आश्रमशाळेची श्रेणीवाढ/मान्यता रद्द करण्यात येईल. 
१२. बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात 
आलेल्या सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उत्कृष्ट ठेवणे संस्थेवर 
बंधनकारक राहील. 
१३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी उपरोक्त बाबत आवर्यक ती कार्यवाही तात्काळ 
करावी. यासाठी येणारा खर्च अनुदानित आश्रमशाळांच्या संबंधित अर्थसंकल्पिय लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. सदरहू शासन निर्णयमा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरी 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१६११५५३७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN GORAKSHANATH SATHE 
P RAVI N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8aeae1 14bc10bc084ffcdf2ae0c667ca6c3eca844c7809b 
G O RA KS H A N ATH b00f184ed1dc997ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=7D0E975C83DBBE2A 1 9FD387F2130D87449EAD2 


7B920A608BF243707CB95AAAA3, cn=PRAVIN GORAKSHANATH 
Si 


(प्रविण गो.साठे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव यांचे कार्यालय, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

३. मा. विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. लोक आयुक्‍त आणि उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


eon SG © 


शासन निर्णय क्रअआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११/का.११ 


१०.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
११.जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

१२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१३.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद नाशिक. 

१६.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण. 
१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१९.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक. 
२०.सचिव/अध्यक्ष, गोदावरी शिक्षण मंडळ, नाशिक. 

२१. कार्यासन ११.संग्रहार्थ. 


IR निर्णय क्रअआश्ा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का.११ 
शासन निर्णय क्रअआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का.११, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 
परिशिष्ट- अ 


प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळेस श्रेणीवाढ मंजूर केल्यानंतर सदर अनुदानित आश्रमशाळेत माध्यमिक वर्ग 
सुरु केल्यानंतर येणाऱ्या बाब निहाय खर्चाचा व पदांचा तपशिल . 


(सन २०२४-२५ या प्रथम वर्षासाठी येणारा अंदाजे खर्च) 


र्पये 


अ.क्र पदसंख्या वार्षिक वेतन परिपोषण अनुदान |आकस्मिक अनुदान १२ टक्के 
व८ टक्के 


माध्यमिक शि. 


२ | प्रयोगशाळा परिचर a 


NOT 
"1. | २०२४-२५ या प्रथम वर्षाचा १ माध्यमिक आश्रमशाळेकरीता एकूण खर्च 
(सन २०२५-२६ या व्दितीय वर्षासाठी येणारा अंदाजे खर्च) 


संवर्ग मासिक वेतन वार्षिक वेतन ।परिपोषण अनुदान| आकस्मिक अनुदान १२ | एकूण 
संख्या (इ.८वीव९वी) ४टक्केव टक्के ५ Bl (THT ५--६ 
०%२ २८०) |७ आयोग 
प्रत्येकी ४० नुसार 
विद्यार्थी प्रमाणे 
१५०० X ८० X Fo 


माध्यमिक शिक्षक | 2 |9§000/- (मानधन प्रत्येकी| १,९२,०००/- | 92,00,000/- १,०२,५७७/- 
८००० प्रमाणे) 


३ 


थम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही. फक्त लाक्षणिक अनुदान प्रत्येक आश्रमशाळेसा| १०,०००/- 
रु. १०,०००/- (शा.नि.क्र.अनुआश्ा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११ दि. २७.०९.१ 

९९९ व शा.नि.क्र. अनुआज्ञा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११ 
२९.०३.२००० अन्वये प्रथम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही) 


RAF २०२५-२६ या दुसऱ्या वर्षांसाठी एका आश्रमशाळेसाठी पदन्निमिती ५ पदे 


(सन २०२६-२७ या तृतीय वर्षासाठी येणारा अंदाजे खर्च) 


संवर्ग | पद संख्या मासिक वेतन वाषिक वेतन |परिपोषण अनुदान आकस्मिक एकूण 
८वी,९वीव१०वी| अनुदान १२ । (रकाना ५-६--७ 
) प्रत्येकी ४० विद्यार्थी टकक्‍्केव८ 
प्रमाणे (४०% 3 = टक्के ५ 
१२०) (१५०० X 920} व्यावेतन 
आयोगानुसार 


ee ee |: 


माध्यमिक १ ८०००/- (मानधन) ९६,०००/- १८,००,०००/- २,२२,४२३४/- 


q 

2. | माध्यमिक 8 32,000/- (मानधन | 3,0 8,000/- 
शिक्षक प्रत्येकी ८००० प्रमाणे) 

३ | कनिष्ठ ३०,३६१/- ३,६४,३३२/- 
लिपिक 


प्रयोगशाळा ३०, ३६१/- ३,६४,३३२/- 
परिचर 


RAFT २०२६-२७ या तिसऱ्या वर्षाचा १ झाळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च ४३,९७,९३० रुपये-४३,९७,९३०/- 


सन २०२६-२७ या तिसऱ्या तिसऱ्या वर्षासाठी एका आश्रमशाळेसाठी पदनिर्मिती 


(सन २०२७-२८ या चौथ्या वर्षासाठी येणारा अंदाजे खर्च) 


- संवर्ग मासिक वेतन वार्षिक वेतन |परिपोषण अनुदान (इ|आकस्मिक अनुदान १ 
संख्या ८वी,९वीव | २टक्केव८ टक्के 
१० वी) ५ व्या वेतन 
प्रत्येकी ४० आयोगानुसार 
विद्यार्थी प्रमाणे (Yo 
3 = Fo) (A400 
X 420 X १० 


७. ८. 


माध्यमिक ८.०००/- ९६,०००/- १८.,००,०००/- २,६८,७८५/- 
| उत्सव ||. “| 
2 माध्यमिक ३ २४,०००/- २,८८,०००/- 
शिक्षक (रु. ८००० प्रत्येकी 
मानधन 
माध्यमिक रु. ५८,९१७ /- ७,०७,००४/- 
eee ae 


एकूण 


(रकाना 
4 +§& +19) 


4 


कनिष्ठ लिपिक ३०,३६१/- ३,६४,३३२/- 


प्रयोगशाळा ३०, ३६१/- ३,६४,३३२/- 

परिचर 
4 शिपाई २३,१३३/- 
ी 
| नाळ 


RAFT २०२७-२८ या चौथ्या वर्षांचा १ झाळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च रुपये-५०,५५,२८५/- 


(सन २०२८-२९ या पाचव्या वर्षासाठी येणारा अंदाजे खर्च) 


: संवर्ग मासिक वेतन वार्षिक वेतन |परिपोषण अनुदान आकस्मिक एकूण 
संख्या ८वी,९वीव१०वी| अनुदान 
) प्रत्येकी ४० १२ टक्के व ८ ट | (रकाना ५ --६ +9) 
विद्यार्थी ap 
4 Oat 


प्रमाणे (४०५३ | आयोगानुसार 
= १२०) (१५०० K १२ 
० X १०) 


lal 2 3 8 
माध्यमिक ८,०००/- ९६,०००/- १८,००,०००/- 3,23, 004/- 49,29, 208/- 
मुख्याध्यापक मानधन 


२ | माध्यमिकशिक्षक | २ १६,००० १,९२,०००/- 
प्रत्येकी मानधन रु. ८०००/ 
-प्रमाणे 
माध्यमिक शिक्षक १,१७,८३४/- (५८,९१७ |१४,१४,००८/- 
प्रत्येकी प्रत्यक्ष वेतनाप्रमाणे 
ee SP se 
As Ie 
शिया ४: ल 
[सन २०२८-२९ या पाचव्या वर्षांचा १ शाळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च 


(सन २०२९-३० या सहाव्या वर्षापासून प्रत्यक्ष वेतन विचारात घेता येणारा अंदाजे खर्च) 


: संवर्ग मासिक वेतन वाषिक वेतन | परिपोषण अनुदान आकरिमक एकूण 
संख्या (इ.८वी,९वी व१०॥| अनुदान १२ 
वी) प्रत्येकी ४०  |(टक्केव ८ टक्के (रकाना 
विद्यार्थी ५ व्या वेतन 4 +& +19) 
प्रमाणे (४०% 3= 92] आयोगानुसार 
०) 
१५०० X १२० X Yo 


& 


माध्यमिक ७३,६७२/- ८,८४,०६४/-| १८,००,०००/- ५,०४,६८२ 
मुख्याध्यापक 


al 
प्रत्येकी ) 
fa 
i Bie 
lies sled 
ee 
७५८492 
0:10.) 
[एका माध्यमिक आश्रमश्ञाळेसाठी सन २०२४-२५ या प्रथम वर्षांसाठीचा अंदाजे खर्च 
[एका माध्यमिक AAMAS सन २०२५-२६ या व्दितीय वर्षासाठीचा अंदाजे खर्च 


शासन निर्णय क्रअआश्ा.२०२३/प्र.क्र.१०९(११)/का,११ 


माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 
माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 
माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 


माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 


ळेस 


ठी सन २०२६-२७ या 


ठी सन २०२८-२९ या 


सन 2028-30 या 


तृतीय वर्षासाठीचा अंदाजे खर्च 
चौथ्या वर्षासाठीचा अंदाजे खर्च 


पाचव्या वर्षासाठीचा अंदाजे खर्च 


सहाव्या वर्षासाठीचा अंदाजे खच 


रुपये-४६,९१,८८८/- 


रुपये-५७,२१,२७९/- 
रुपये-७९,१२,२५८/- 


